सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील 
अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ७० % च्या 
मर्यादेत वितरीत करावयाच्या निधीबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.१३३/का-२ 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ मे, २०१८ 


वाचा : 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.६८/अर्थ-३, दि. १ एप्रिल, २०१७ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिल, २०१८ 


प्रस्तावना :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन-३ च्या आदेशानुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी 
महिला व बाल विकास विभागातील मागणी क्रमांक- एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष “2234 सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण” या लेखाशिर्षाअंतर्गत अर्थसंकल्पित केलेल्या एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७०% च्या 
मर्यादेत माहे डिसेंबर, २०१८ पर्यन्तच्या नऊ महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीवर (8095) निधी वितरीत करण्यास प्रशासकीय विभागास मान्यता दिलेली आहे. 


शासन निर्णय:- 

वरील पार्श्वभूमीवर आता सन २०१८-१९ करीता माहे डिसेंबर, २०१८ पर्यंतच्या नऊ 
महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी सोबत जोडलेल्या “परिशिष्ठ-अ” मधील स्तंभ-१ मधील योजनांचा 
निधी ७०% च्या मर्यादेत नऊ महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. याबाबत आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-३ 
येथील दिनांक ०२ एप्रिळ, २०१८ च्या आदेशात नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची तसेच 
यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, 
वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 
३. याबाबत सन २०१८-१९ करीता वरील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करून दिलेला निधी माहे डिसेंबर, २०१८ अखेर खर्च करणे व त्याबाबतचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे, याबाबतची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी 
घ्यावी. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकारांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.१३३/का-२ 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०५१५१७३८४२८२३० असा आहे. 
हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vinod Vasant Dalvi 
M 1 


, 

Vinod 
2.5.4.20=167d8b62a8b227c6708ad 1 9d0236, 

Va S a n t Da | V | d916621b12266f821 ce ff6d933807 5be86b, 


ite: 2018.05.15 17:37:16 +05'30' 


(वि.व. दळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.मंत्री /राज्यमंत्री, महिळा व बाल विकास यांचे खाजगी सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


) 

) मा.विधानसभा, अध्यक्ष /उपाध्यक्ष/विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, मंत्राळय, मुंबई 
) सचिव, महिला व बाल विकास यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रलाय, मुंबई 
) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

) महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहर / मुंबई उपनगर 

वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, 

वित्त विभाग (व्यय-६)(अर्थसंकल्प-७), मादाम कामा रोड, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व अधिकारी, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, का-२. 


११ 
१२ 
१३ 


~~ ~~ ~~ ~— 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.१३३/का-२ 


परिशिष्ट - अ 


अर्थसंकल्पीत निधी २०१८-१९ 


अ.क्र योजनेचे नाव अर्थसंकल्पिय | ७० टक्केच्या 
निधी मर्यादेत वितरित 
करावयाचा निधी 
| जनजागृती प्रसिद्धी प्रशिक्षण आणि मुल्यमापन 
(०१)(०५) २२३५ ए ९०१ 
२० इतर प्रशासकीय खर्च ३००००.०० २१०००.०० 
२६- जाहिरात व प्रसिद्धी १५००००.०० १०५०००.०० 
एकुण १८००००.०० १२६०००.०० 
२ | स्वागत केंद्रे, राज्यगृहे व संरक्षणगृहे (09) (०१) 2232 
१२५४ 
०१वेतन ८७५००.०० ६१२५०.०० 
०३ अतिकालीक भत्ता शिक fF: 
०६ दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२५०.०० २२७५.०० 
१० कंत्राटी सेवा ४३७३.०० ३०६१.१० 
११ देशांतर्गत प्रवास खर्च ९६३.०० ६७४.१० 
१३ कार्यालयीन खर्च १७६०.०० १२३२.०० 
१४ भाडेपटटी व कर ४०००.०० २८००.०० 
१९ आहार खर्च २२१३६.०० १५४९५.२० 
२१ पुरवठा व सामग्री ५२८०.०० ३६९६.०० 
३१ सहायक अनुदान (वेतनेत्तर) ८६५.०० ६०५.५० 
५० इतर खर्च ७१२.०० ४९८.४० 
एकुण १३०८३९.०० ९१५८७.३० 
३ | आधारगृहे चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहाय 
(०२) (०२) २२३५१२८१ 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३५००.०० २४५०.०० 
एकुण ३५००.०० २४५०.०० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०१८/प्र.क्र.१३३/का-२ 


6 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 
१९६१ च्या कलम १८७ अन्वये महिला मंडळांना 
अनुदान देण्यासाठी जिल्हा परिषदांना सहायक 
अनुदान (०३) (०२) २२३५२१३४ 


३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 


४२००.०० 


२९४०.०० 


एकुण 


४२००.०० 


२९४०.०० 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 
१९६१ च्या कलम १८७ अन्वये देवदासींच्या 
पुनर्वसनांच्या योजनांसाठी जिल्हा परिषदांना विविध 
व्यवसायिभिमुख प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना 
विद्यावेतन देण्यासाठी सहायक अनुदान (०३)(०९) 
२२२३५ १३६१ 


शिष्यवृत्या / विद्यावेतने 


900,00 


(90,00 


एकुण 


१००.०० 


(१०.०० 


म.जि.प.व पं.समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम 
१८७ अन्वये हुंडा पद्धत नष्ट करण्यासाठी जि. प. 
सहायक अनुदान (०८) (०१) २२३५१३८१ 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


१६२०.०० 


११२३४.०० 


एकुण 


१६२०.०० 


११३४.०० 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 
१९६१ च्या कलम १८७ अन्वये देवदासींच्या 
पुनर्वसनांच्या योजनांसाठी जिल्हा परिषदांना विविध 
व्यवसायिभिमुख प्रशिक्षण घेणाऱ्या महिलांना 
विद्यावेतन देण्यासाठी सहायक अनुदान (०९)(०१) 
२२३५ १८५३ 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


१५००.०० 


१०५०.०० 


एकुण 


१५००.०० 


१०५०.०० 


देवदासी पुनर्वसन योजना (०९) (०२) २२३५ १३९९ 


३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


३००.०० 


290,00 


एकुण 


३००.०० 


२१०.०० 


महिलांसाठी बहुउद्देशीय समाजकेद्राची स्थापना (१३) 
(०२) २२३५ २९४९ 
३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


६००.०० 


४२०.०० 


६००.०० 


४२०.०० 


एकुण 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


